RNI No. MAHBIL / 2009 / 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ७ , अंक ७१ ] 


गुरुवार , जून १० , २०२१ / ज्येष्ठ २० , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये ९ .०० 


असाधारण क्रमांक १६७ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 

मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय ( विस्तार ) , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १० जून २०२१ . 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० . 


क्रमांक सीएसएल .०४२१ / प्र.क्र .५५ / १३ - स . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा महा . २४ ) याच्या कलम 
१६५ च्या पोट - कलम ( १ ) व ( २ ) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा आणि त्याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा 
वापर करून , महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समितीची निवडणूक ) नियम , २०१४ यामध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी , महाराष्ट्र 
शासनाने सुधारणा करण्याचे प्रस्तावित केलेल्या नियमांचे पुढील प्रारूप , त्यामुळे बाधा पोहचण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या 
माहितीकरिता , उक्त अधिनियमाच्या कलम १६५ च्या पोट - कलम ( ३ ) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे , याद्वारे , प्रसिद्ध करण्यात येत 
आहे ; आणि याद्वारे अशी नोटीस देण्यात येत आहे की , उक्त प्रारूप , महाराष्ट्र शासनाकडून दिनांक ९ जुलै २०२१ रोजी किंवा 
त्यानंतर विचारात घेण्यात येईल . 


२. उपरोक्त दिनांकापूर्वी , उक्त प्रारूपाच्या बाबतीत , कोणत्याही व्यक्तीकडून अपर मुख्य सचिव , सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग 
विभाग , मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , विस्तार भवन , मुंबई ४०० ०३२ यांच्याकडे ज्या कोणत्याही हरकती 
किंवा सूचना प्राप्त होतील त्या शासनाकडून विचारात घेण्यात येतील . 


प्रारुप नियम 


क्रमांक सीएसएल .०४२१ / प्र.क्र .५५ / १३ - स . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा महा . २४ ) याच्या कलम 
१६५ च्या पोट - कलम ( १ ) व ( २ ) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा आणि त्याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा 
वापर करून , महाराष्ट्र शासन , महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण , भाग चार- ब , दिनांक **** २०२१ यामध्ये प्रसिद्ध केलेली 
शासकीय अधिसूचना , सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , क्रमांक ***** दिनांक **** २०२१ अनुसार , हरकती व सूचना विचारात 
घेतल्यानंतर , याद्वारे , महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समितीची निवडणूक ) नियम , २०१४ यामध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी पुढील 
नियम करीत आहे : 


भाग चार - ब - १६७--१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , जून १० , २०२१ / ज्येष्ठ २० , शके १ ९ ४३ 


१. या नियमांस , महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समितीची निवडणूक ) ( पहिली सुधारणा ) नियम , २०२१ असे म्हणावे . 


२. महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समितीची निवडणूक ) नियम , २०१४ याच्या नियम १० मधील पोट - नियम ४ मध्ये , “ प्रतिनिधीचा 
मृत्यू झाला असेल ” या मजकुराऐवजी , “ प्रतिनिधीचा मृत्यू झाला असेल किंवा प्रतिनिधीने राजीनामा दिला असेल किंवा 
अधिनियमाच्या , नियमांच्या , उपविधींच्या कोणत्याही तरतुदींअन्वये सक्षम प्राधिकरणाच्या अभिनिर्णयावरून असा प्रतिनिधी अपात्र 
असल्याचे आढळून आले असेल ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अनिल चव्हाण , 


शासनाचे सह सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , जून १० , २०२१ / ज्येष्ठ २० , शके १ ९ ४३ 


3 


CO - OPERATION , MARKETING AND TEXTILES DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 


Mantralaya ( Annexe ) , Mumbai 400 032 , dated the 10th June 2021 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA CO - OPERATIVE SOCIETIES ACT , 1960 . 


No. CSL.0421 / C.R . 55 / 13 - C . – The following draft of rules further to amend the Maharashtra 


Co - operative Societies ( Election to Committee ) Rules , 2014 , which the Government of 


Maharashtra proposes to make in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) and ( 2 ) of 


section 165 of the Maharashtra Co - operative Societies Act , 1960 ( Mah.XXIV of 1961 ) and of all 


other powers enabling it in that behalf , is hereby published as required by sub - section ( 3 ) of 


section 165 of the said Act , for the information of all the persons likely to be affected thereby ; and 


notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration by the Government of 


Maharashtra on or after the 9th July 2021 . 


2. Any objections or suggestions , which may be received by the Additional Chief Secretary 


( Co - operation ) , Co - operation , Marketing and Textile Department , Madam Cama Marg , Hutatma 


Rajguru Chowk , Mantralaya , Annexe Mumbai - 400 032 from any persons with respect to the said 


draft before the aforesaid date , will be considered by the Government . 


DRAFT RULES 


No. CSL - 0421 / C.R . 55 / 13 - C . – In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) and ( 2 ) 


of section 165 of the Maharashtra Co - operative Societies Act , 1960 ( Mah.XXIV of 1961 ) and of all 


other powers enabling it that behalf , the Government of Maharashtra hereby , after considering 


objections and suggestions , pursuant to the Government Notification , Co - operation , Marketing 


and Textile Department , No. CSL.0421 / C.R . 55 / 13 - C , dated the *** of ******* 2021 published in 


the Maharashtra Government Gazette , Extraordinary , part - IV - B , Dated **** the ******** 2021 , 


makes the following Rules further to Amend to the Maharashtra Co - operative Societies ( Election 


to Committee ) Rules , 2014 , namely : 


1. These rules may be called the Maharashtra Co - operative Societies ( Election to 


Committee ) ( first Amendment ) Rules , 2021 . 


2. In rule 10 , in sub - rule 4 of the Maharashtra Co - operative Societies ( Election to the 


Committee ) Rules , 2014 for the words " in case of death of the representative " the words , “ in 


case of death of the representative or resignation by the representative or if such representative is 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , जून १० , २०२१ / ज्येष्ठ २० , शके १ ९ ४३ 


found to be disqualified on adjudication by the competent authority under any of the provisions of 


the Act , rules , by laws or " shall be substituted . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


ANIL CHAVAN , 
Joint Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


